औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 

शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१८ /नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

दिनांक-०८ ऑगस्ट, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा.क्र. मुअआऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-२००१-२१/३६५, दिनांक ३१/०१/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांनी संदर्भाधिन 


पत्रान्वये औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, 


प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 


जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांनी सदर रस्ते ula करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 


परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 


करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांचा ठराव विचारात घेऊन औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण 
तालुक्‍यातील खालील रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ । साखळी क्रमांक  दर्जोन्नरत | दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी. 
प्रजिमा ५३-पासून गाडीवाट-गाजीपूर- | ग्रामीण (०/००ते 2/400) ।११.५०० | प्रमुख 
लाखेगांव-नांदलगांव-काटगांव- मार्ग-१९० । २.५० कि.मी. | कि.मी. जिल्हा 
धुपखेडा-दिन्नपूर-जळगांव-७४- ग्रामीण (०/००ते 3/00) मार्ग-१२७ 
ढाकेफळ-मुलानी  वाडगांव-शेवता | मार्ग-१९१ | 3.00 कि.मी. 
कता, रामा.-२१५ ची १.०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप 
ग्रामीण (०/००ते २/५००) 
मार्ग-२४१ । २.५० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१८ /नियोजन-२ 


प्रजिमा-३३ ची १.५०० कि.मी. लांबी 


ओव्हरलॅप 
ग्रामीण (०/००ते 9/00) 
मार्ग-१२५ ।१.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते २/५००) 
मार्ग- २९ २.५०० कि.मी. 
पाचोड  लिबगांव-हर्षी-सोनवाडी- । ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते 9/00) ‘| २६.०० प्रमुख 
प्रजिमा-३६-पारुंडी तांडा-आडुळ- २३७ १.०० कि.मी. । कि.मी. जिल्हा 
मुमराबाद रस्ता. ग्रामीण मार्ग- । (०/०० ते १/००) मार्ग-१२८ 

८५ १.०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ४/५००) 

२२३ ४.५०० कि.मी. 

इतर जिल्हा | (0/00 ते ८/००) 
मार्ग -४२ ८.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते २/००) 
१० २.०० कि.मी 
प्रजिमा-३६ ची १.०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप 
इतर जिल्हा | (०/०० ते ४/००) 
मार्ग -४८ ४.०० कि.मी. 
प्रजिमा-३७ ची १.०० कि.मी. लांबी 
ओव्हरलॅप 
ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते २/००) 
८७ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग - | (०/०० ते ३/५००) 

७४ 3.५०० कि.मी. 
शेवता-बुटूटेवाडी-बोरगांव-धनगांव- ग्रामीण (०/००ते 2/00) । २९.०० प्रमुख 
वडाळा-ववा-बाळानगर-यासीनपूर- मार्ग -१७७ । २.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
तुपेवाडी-दरेगांव रस्ता. ग्रामीण (०/००ते २/००) मार्ग-१२९ 

मार्ग-१२८ | 2.00 ft. 
ग्रामीण । (0/00 ते 2/00) 
मार्ग-३२ | २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ६/००) 
मार्ग-३३ | ६.०० कि.मी. 
ग्रामीण  । (०/००ते 2/00) 
मार्ग-३५ | 2.00 कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ५/००) 
मार्ग-४९ | 4.00 कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१८ /नियोजन-२ 


ग्रामीण  । (०/००ते 9/00) 
मार्ग-४८ | 9.00 कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते १/००) 
मार्ग-१४१ ।१.०० कि.मी. 
ग्रामीण । (०/००ते 3/00) 
मार्ग -५० ।३.००कि.मी. 
प्रजिमा-३४ ची १.०० कि.मी. लांबी 
Heresy 
ग्रामीण (०0/००ते २/००) 
मार्ग-८१ २.०० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते 3/00) 
मार्ग -४६ ३.०० कि.मी. 
एकूण ६६.५०० 
भी कि.मी. 


परिणामी, उपरोक्त सस्ते दर्जोन्नत झाल्यास रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील 


औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६६.५०० कि.मी. ने वाढ 
होवून एकूण लांबी (२१६९.२१० + ६६.५००) म्हणजेच २२३५.७१० मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग 


रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१४७७.५३०-१२.००) म्हणजेच 
१४६५.५३० कि.मी. इतकी होईल. तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५४.५०० कि.मी. ने 
घट होवून एकूण लांबी (४८४१.३९०-५४.५००) म्हणजेच ४७८६.८९० कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८१० १५५३२४२५१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 


KACHARE 


प्रति, 


१. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
IN: C=IN, 0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ०५4 


Pp 
se 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


३. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.१८ /नियोजन-२ 


४. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

५. अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

६. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद. 

७. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

८. रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

९. रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


